भारत निवडणूक आयोगाच्या अखत्यारितील 
निवडणूक विषयक कामांसाठी जिल्हा / तालुका 
स्तरावर निर्माण करण्यात आलेल्या पदांना मुदतवाढ 
देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : ईएसटी-२०१७/प्र.क्र. २०२(४)/१७/निवडणूक, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १९ सप्टेंबर, २०२४. 


वाचा: १) शासन निर्णय, क्रमांक: ईएसटी-१००८/प्र.क्र.९१०/०८/२३, दिनांक ३१/७/ २००९. 


२) शासन निर्णय क्रमांक: ईएसटी-२०१७/प्र.क्र. २०२(४/१७/निवडणूक, दिनांक 93.03.2028. 


शासन निर्णय:- 


संदर्भाधीन शासन निर्णय क्रमांक १ अन्वये १० ते १९ विधानसभा मतदारसंघ असलेल्या प्रत्येक 
जिल्ह्यासाठी जिल्हास्तरावर एक तहसिलदार, एक नायब तहसिलदार, एक अव्वल कारकून, एक लिपिक- 
टंकलेखक व एक शिपाई तर २० अथवा त्यापेक्षा जास्त विधानसभा मतदारसंघ असलेल्या प्रत्येक 
जिल्ह्यासाठी जिल्हास्तरावर दोन तहसिलदार, तीन नायब तहसिलदार, तीन अव्वल कारकून, एक 
लघुलेखक (निम्नश्रेणी, एक रोखपाल, तीन लिपिक-टंकलेखक व तीन शिपाई एवढी अतिरिक्त पदे 
सध्याच्या मंजूर पदांव्यतिरिक्‍त निर्माण करण्यात आलेली आहेत. सदर पदांना संदर्भाधीन शासन निर्णय 
क्रमांक २ अन्वये दिनांक ३१.०८.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. ही सर्व ५९ पदे दिनांक 
०१.०९.२०२४ ते दिनांक २८.०२.२०२५ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 


जिल्हास्तर 
जिल्हयाचे नांव पदनाम पदसंख्या पदनिर्मितीचा शासन निर्णय व 
दिनांक 
जळगाव, नाशिक, | तहसिलदार ५ (प्रत्येकी १ याप्रमाणे) 
अहमदनगर, नायब तहसिलदार ५ (प्रत्येकी १ याप्रमाणे) । शा.नि.क्र.:ईएसटी-१००८/प्र.क्र. 
सोलापूर व अव्वल कारकून ५ (प्रत्येकी १ याप्रमाणे) । ९१०/०८/३३, 
कोल्हापूर लिपिक-टंकलेखक | ५ (प्रत्येकी १ याप्रमाणे) | दि. ३१/७/२००९ 
शिपाई ५ (प्रत्येकी १ याप्रमाणे) 
नागपूर तहसिलदार 1 १ 
नायब तहसिलदार —_, शा.नि.क्र.:ईएसटी-१००८/प्र.क्र. 
अव्वलकारकून | 9 | ९१०/०८/३३, दि. ३१/७/२००९ 
शिपाई 1 १ 
ठाणे तहसिलदार २ 
नायब तहसिलदार ३ शा.नि.क्र.:ईएसटी-१००८/प्र.क्र. 
अव्वल कारकून ३ ९१०/०८/३३, 
लिपिक-टंकलेखक ३ दि. ३१/७/२००९ 
शिपाई ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०१७/प्र.क्र. २०२(४)/१७/निवडणूक 


लघुलेखक शककता 
(निम्नश्रेणी) 
रोखपाल 

पुणे तहसिलदार 

नायब तहसिलदार 
अव्वल कारकून 
लिपिक-टंकलेखक 
शिपाई 

लघुलेखक 
(निम्नश्रेणी) 
रोखपाल 1 १ | 
एकूण 48 


शा.नि.क्र.ईईएसटी-१००८/प्र.क्र. 
8940/02/33, 
दि. 39/19/2008 


OO} A] A] AW] (० | A] -? 


2. ही मुदतवाढ सहा महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीकरीता रिक्‍त असल्याने व्यपगत झालेल्या पदांना लागू 
रहाणार नाही. 


३. ह्या पदांकरीता होणारा खर्च “मागणी क्र.ए-२, २०१५-निवडणूका, १०२-निवडणूक अधिकारी (००) (०१) 
निवडणूक अधिकारी, ०१ वेतन-संगणक संकेतांक २०१५००१२,” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व 
सदर लेखाशिर्षाखालील चालु आर्थिक वर्षातील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. हा शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/ आ.पु.क., दिनांक 
०६.०९.२०२४ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०९१९१७२१५२०६०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


MANOHAR 
RAMCHANDRA PARKAR 


(म. रा. पारकर) 
उप सचिव व सह मुख्य निवडणूक अधिकारी 
महाराष्ट्र राज्य 
प्रति, 
१) सर्व विभागीय आयुक्त, 
२) सर्व जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०१७/प्र.क्र. २०२(४)/१७/निवडणूक 


महालेखापाल (लेखावअनुज्ञेयता) / (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई/महाराष्ट्र-२, नागपूर, 
अधिदान व लेखाअधिकारी, लेखा कोष भवन, वांद्रे (पूर्व), मुंबई, 
सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 


3) 
) 
) 
) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
) 
) 
) 


GSM SS XL 


महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

वित्त विभाग, व्यय-४/अर्थसंकल्प-१३/अर्थसंकल्प-१९/आ.पु.क., 

सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय भवन, मुंबई (२ प्रती), 
१०) सामान्य प्रशासन विभाग/ प्रशा-३ (१४-आ), 

११) निवड नस्ती/निवडणूक शाखा साप्रवि. 


wea 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


